ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत 
निरीक्षणालयातील अधिसंख्य पदावरील 
नियुक्त्यांना मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०२२/प्र. क्र.१९३/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ: (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 

दि. २१ डिसेंबर, २०१९. 

(२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि. 30 जून, २०२०. 

(३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०१९/प्र.क्र. १६५/ऊर्जा-५, 
दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२१. 

(४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१९/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब, 
दि. १४ डिसेंबर, २०२२. 

(५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र. १९३/ऊर्जा-१, 
दि. ३० ऑक्टोबर, २०२३. 

(६) मुख्य विद्युत निरीक्षक ,मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/आस्थापना/१(२/११७१/२०२४, 
दि.१९ जुले, २०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


मुख्य विद्युत निरीक्षक,मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात कार्यरत असलेल्या अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांचे अनुसूचित जमातीचे जातीदावे अवैध ठरल्यामुळे त्यांच्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 
२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदे निर्माण करुन ११ महिन्यांकरीता किंवा ते सेवेत राहिले 
असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने ऊर्जा विभागाच्या 
अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालयातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या ०६ अधिकारी/ कर्मचारी यांची संदर्भ क्र. 3 येथील शासन 
निर्णयान्वये अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 


उपरोक्त संदर्भ क्र. ५ अन्वये सदर ६ अधिसंख्य पदांना ११ महिन्याच्या काळावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर मुदत दि. ०४.०७.२०२४ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे सदर अधिसंख्य पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र. क्र.१९३/ऊर्जा-१ 
शासन निर्णय:- 

ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालयातील संदर्भ क्र. ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या ०६ अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या अधिसंख्य पदावरील 
नियुक्त्यांना १ दिवसाचा तांत्रिक खंड विचारात घेवून दि.०६.०७.२०२४ ते दि.०५.०६.२०२५ पर्यंत म्हणजेच 
११ महिन्यासाठी किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या 
दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचा दि. १४.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


me सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०८१९११५९१०८०१० असा आहे. हा निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRADIP DATTATRAY BHINTADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=148166d6ba6b6b7506a6c02726418297ae7252d6770d6eeda6fcf826 
76c59eb5, postalCode=400032, ‘Mahi ht 


ara: 
rialNumber=70AB5B7CODEE32FCEE54C2D940368CB9D34A7AEDC3404176B 
7D9B0082921CFFO, PRADIP DATTATRAY BHINTADE 
Date: 2024.08.19 12:14:19 +05'30' 


(प्रदिप भिंताडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. महालेखापाल-१/२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
६. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, प्रशासकीय इमारत, 
तिसरा मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.), मुंबई ७१, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/छ. संभाजीनगर /नागपूर, 
qo, उपसचिव (ऊर्जा-१) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
११. निवड नस्ती/ऊर्जा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


